आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२३ 


१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-१००२/ प्र.क्र.१९ / भाग-१/ का.१, 
दि.७/३/२००६ 

) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.9३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 

) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 

) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१, दि.१३.०३.२०२३ 

) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागातील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास 
विभागाचा नियमित १३३ पदे + बाहय यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या वाहनचाळक व शिपायांची १५ पदे अशा 
एकूण १४८ सुधारित पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. सदर सुधारीत 
आकृतिबंधानुसार ८० टक्के स्थायी पदे रुपातंरीत झाल्यानंतर उर्वरित एकूण २७ (२०टक्के) अस्थायी 
पदांना दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात 
आली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
दिले आहेत. त्यानुसार शासन खालील प्रमाणे निर्णय देत आहे. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२४/०२/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास 
विभाग (खुद्द) चा सुधारित आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.२१.०६.२००६ च्या 
शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून आदिवासी विकास विभागातील सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजुर 
असलेल्या नियमित १३३ पदांच्या ८०% पदांना विभागाच्या दि.१५.२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
स्थायी करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरीत २०% अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. २ मधील विविध संवर्गातील पदांच्या पुढे स्तभं क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या एकुण २७ 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२८/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 


२. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. "टि-४, २२५१, सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 
सेक्रटरिएट-०१-आदिवासी विकास विभाग (२२५१ 0299)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षाच्या 
मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.9 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१८१७०४३३१४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHAILA ee 
RAVINDRA न्न 
MITHBAVKAR tiie, 
(ten मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५) अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१४) (वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) लेखाधिकारी ( रोख शाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७) अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) निवड नस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का.१ 


विवरणपत्र 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक- आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का-१, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ चे सहपत्र. वासी र विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक- आस्था-२०२३/प्र.क्र.४६/का-१, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ चे सहपत्र. 


- 
a अवर सचिव 2 
5:२३ (रु.६७७००-२०८७००) [4 
संचालक q 
5:२९ (रु.१३११००-२१६६००) | 
३ | सहायक संचालक १ 
४ | लेखाधिकारी १ 
fal 5:१६ (रु.४४९००-१४२४००) गं 
५ | सहायक लेखाधिकारी 


5:१५ (रु.४१८००-१३२३०० 
६ | सहायक कक्ष अधिकारी 
5:१४ (रु.३८६००-१२२८००) 


वरिष्ठ लेखापाल 

5:१३ (रु.३५४००-११२४०० 
लिपिक टंकलेखक 

8:६ (रु.१९९००-६३२००) 


कायम पदे निर्माण केल्याचे 
आदेशा क्रमांक व दिनांक 

१ शासन foe क्र.आदिवासी विकास विभाग 
२०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
प्र.क्र.५०/का-६, दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
प्र.क्र.५०/का-६, दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
प्र.क्र.५०/का-६, दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
प्र.क्र.५०/का-६, दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
१शा.नि.स.क.सा.का.क्रि.वि.क्र.ईएसपी-१०८३/१३०/ का.२, 
अन्वये वर्ग केलेली 
२ शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०९३/प्र.क्र.१४/(९२)/ का.१, दि.३१.०३.१९९३ 
3) शासन foe क्र.आदिवासी विकास विभाग क्र.आस्था- 
२०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 
१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास विभाग 
प्र.क्र.५०/का-६, दि.२३/१०/२०२०दि.२४/०२/२०२२ 
9) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९ /प्र.क्र.५/का.१, दि.२७.६.८९ 
२)शा.नि.आ.वि.वि.क्र.१०९२/प्र.क्र.१४(९२)/का.१,दि.३१.३.९२ 
अन्वये वर्ग करण्यात आलेली 
3) शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/ प्र.क्र.१/ का.१, दि.२७.६.८९ 
४शा.नि.आ.वि.वि.क्र.आस्था-१०८९/प्र.क्र.१/का.१,दि.२७.६.८९ 
५ शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक 
२०१५/प्र.क्र.९८/का.१३, दि.१४.०७.२०१६ 
६ शासन “fra क्र.आदिवासी विकास 
२०१६/प्र.क्र.७३/का.१, दि.२४/०२/२०२२ 


क्र.आस्था- 
क्र.जसप-२०१६/ 
क्र.जसप-२०१६/ 
क्र.जसप-२०१६/ 
क्र.जसप-२०१६/ 


दि.२.६.८३ 


क्र.जसप-२०१६/ 


शाआडा]- 


विभाग क्र.आस्था- 


हंगामी पदे निर्माण केल्याचे 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


१ शासन निर्णय क्र.आदिवासी विकास वि 


क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४५/का.१, दि.१५/०२/२०२३ 


__|एकुण | २ | 55क्‍अ3क्‍3__ 1 | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


